सरकारी अभियोग संचालनालयातील . 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांना 
प्रशिक्षण देण्याबाबत...... 
_ महाराष्ट्र शासन 
गृह बिभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक एसपीपी ०९९६,/प्रक्र १९९/पोल-१० 


गुड 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक:- १० जानेवारी, २०००. 


शासन निर्णय - सहाय्यक सरकारी अभियोव्त्यांचा (पोलीस अभियोव्त्यांचा) संवर्ग दिनांक 
२०.५.९७ पासून पोलीस विभागाच्या नियंत्रणातून मुक्‍त करुन तो सरकारी अभियोग संचालनालयाच्या 
नियंत्रणाक्षाली आणण्यात आला आहे. सरकारी अभियोग संचालनालय हे अधिक परिणामकारक तसेच 
तत्पर बनविण्यासाठी नवीन नियुक्‍त केलेल्या सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांना पहिली दोन वर्षे . 
परिविक्षाधीन अधिकारी म्हणून ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या कालावधित त्यांचे प्रशिक्षण 


“adler परिच्छेदामध्ये दिलेल्या क्रमानुसार आणि विवरणानुसार असेल. 


अ) नागपूर येथील म्यायीक अधिकारी संस्थेमध्ये ९ आठवडे प्रशिक्षण. 


(उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेस अधिन राहुन ) 


@) - नासिक येथील महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमी मध्ये ४ आठवडे प्रशिक्षण. 

क) मुंबई येथील म्यायसहाव्यक येझामिक प्रयोगशाळे मध्ये २ आठवडे प्रशिक्षण. 

ड) त्या पुढील प्रशिक्षण कालाबथीमध्ये उक्त परिविक्षाथीन सहास्यक सरकारी 
अभियोबत्यांना, कामाखे शास wR यादृष्टीने खालील समूद अधिकारी / न्यायाथिश यांच्याकडे, 


त्यासमोर नमूद केलेल्या कालाबथी करीता प्रशिक्षण देण्यास येईल. 


« अधिकारी / न्यायाथिश 
पोलीस स्टेशन / पोलीस निरोक्षक 
तालुका स्तराबर न्यायदंडाधिकारी,प्रथम वर्ग न्यायालय 
उप विभागीय दंडाधिकारी 
उप विभागीय पोलीस अधिकारी 
जिल्हा ब सत्र न्यायालय 
पोलीस अधीक्षक 
पोलीस आयुक्‍त 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता 
सहाय्यक संचालक a सरकारी अभियोक्ता 
एकूण 


CPAKRGM SK WH ls 


कालावधी 
४ आठवडे 
२ आठवडे 
२ आठवडे 
४ आठवडे 
४ आठवडे 
२ आठवडे 
२ आठवडे 
४ आठवडे 
८ आठवडे 
५ आठवडे 
३७ आठवडे 


[यी 


नविन नियुक्‍त परिविक्षाधिन सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्याने प्रत्येक महिन्यामध्ये 
महत्वाच्या अशा किमान चार प्रकरणांचा अभ्यास करावा व सदर प्रकरणामध्ये निर्दोष मुक्तता / दोष सिध्द 
झाले असल्यास त्या बाबतच्या कारणांचा अभ्यास करावा. बर नमूद चार प्रकरणांपैकी दोन प्रकरणे उप 
न्रिभागीय पोलीस अधिका-याने ब उरलेली दोन प्रकरणे सहाय्यक संचालक ब सरकारी अभियोक्ता यांनी 
निवडावीत. उक्त चार प्रकरणांचा सविस्तर अहबाल उपसंचालक सरकारी अभियोग यांना छाननीसाठी 
पाठबाबा ब त्याद्वारे राज्यस्तरासाठी सार्वभौम उपाययोजना ठरविण्यात याव्यात. ser जिल्हयामध्ये त्याच 
समयी जर का एखादा परिविक्षाधिन पोलीस अधिकारी प्रशिक्षण घेत असेल तर अभ्यासात्मक अहबाल हे 
परिबिक्षाधिन पोलीस अधिकरी तसेच परिविक्षाधिन सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांनी एकत्रितपणे 
करावा. 


इ) वर नमूद केलेले ५२ आठवड्याचे प्रशिक्षण संपल्यानंतर सदर परिबिक्षाथिन 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यास ३ महिने पोलीस Verret तपासी अधिकारी यांचे सोबत 
प्रशिक्षण eer. pi 
फ) त्यानंतरचे ९ महिने परिबिक्षाधिन सहाव्यक सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
भ्यायालपात प्रकरणे चालबिण्यासाठी देण्यात यावे. याय कालावधीमध्ये सदर परिबिक्षाधिन सहाष्यक 
सरकारी अभियोषता हे विभागीय परिक्षेसाठी नसतील. 


= बर नमूद केलेले दोन वर्षाचे प्रशिक्षण समाधानकारकरित्या संपल्यानंतर आणि महाराष्ट्र 
स्नोकसेबा आयोगा मार्फत घेतली जाणारी ert परिक्षा ऊत्तिर्ण झाल्यानंतर सदर afters 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यास त्याचा परिविक्षाधीन कालावधी संपवून शासन सेवेत नियमित करण्यात 
याबे. 


¥. . __ सर्व सरकारी अभियोक्त्यांचे उजळणी प्रशिक्षण तीन वर्षातून एकदा घेण्यात यावे. 
&, ade सर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमाची आखणी संचालक, सरकारी अभियोग हे शासनाच्या 
सहमतिने करतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांबाने. 


SS - & जा ८5 
o FT. 600 ooo 


( मा. दा. गोडबोले ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 

संचालक, सरकारी अभियोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने) 

सचिब, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

संचालक, न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, मुंबई, 

सर्व जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

सर्व महानगर न्यायदंडाधिकारी, 

सर्व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, 

सर्ब पोलीस ठप महानिरीक्षक, 

सर्व पोलीस आयुक्‍त, 

सर्व जिल्हादंडाधिकारी, 

संचालक, महाराष्ट्र पोलीस Heer, नासिक, 

सर्व प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण शाळा, 

सर्ब पोलीस अधीक्षक, 

सर्व सहाय्यक संचालक ब सरकारी अभियोकक्‍्ता,( संचालक, सरकारी अभियोग यांच्या मार्फत ), 
सर्व अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता, ( संचालक, सरकारी अभियोग यांच्या मार्फत ), 
सर्व सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ( संचालक, सरकारी अभियोग यांच्या मार्फत ), 
सामान्य प्रशासन विभाग, 

विधी ब न्याय विभाग, 


